RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३६,किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(Under Section 144 of Criminal Procedure Code, 1973 ) 
No. CP /XI(6 )/2266 /( 10 )/2018.— Whereas , it is likely that terrorists /anti- national elements might 
make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missile, para- gliders in their 
attacks and thereby endanger the life and limb of public at large, destroy public property and 
cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 

2. And Whereas, it has become necessary that some checks should be put on the activities of 
terrorists /anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent 
the attack through such drones, remote controlled micro -light aircrafts , aerial missiles, para 
gliders , and immediate necessary action should be taken to prevent the same ; 

3. Now , Therefore , I, Manjunath Singe , Deputy Commissioner of Police (Operations), 
Brihanmumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of 
drone, remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , etc., shall be allowed 
in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. 
from 21st November 2018 to 20th December 2018 except for aerial surveillance through such 
devices by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police 
(Operation ), Brihanmumbai. 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 21st November 2018 till 24-00 hrs . of 
20th December 2018 unless withdrawn earlier. 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 

Given under my hand and seal on the 15th day of the November, 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


( १) 


भाग एक ( को.वि.पु.) १ 


" 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून 

अधिसूचना 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक जि / भुसं / कार्या-९/ प्र.क्र . ७६८/२०१८, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ ( एलएक्यु / एसआर-२४ ).- भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे. ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे. ) उद्यान ( पार्क ) या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर 
प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ मधील कलम १० ( क ) अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, ( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ भूसंपादन कायदा ” असा करण्यात आला 
आहे.) मधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील ( कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे 

४. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे. 

५. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही, परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या 
प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीनी या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम असा करण्यात आला आहे. ) मधील नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा ( पू.), 
मुंबई ४०० ०५१ यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक गाव व तालुका 

नगर भूमापन क्रमांक क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये ) 
बोरीवली 

४२४ 

५७९ ८.२० 


•. 


. 


" 


. 


or 


“ 


सार्वजनिक प्रयोजन . 


उद्यान ( पार्क ) ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


वांद्रे, मुंबई , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर ,जिल्हा. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० ३ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT , 2013 . 


No. C /ACQ /Desk - 9 /CR - 768/ 2018 dated 10th October 2018 (LAQ /SR / 24 ).- Whereas, the Government 
of Maharashtra vide Government Notification , Revenue and Forests Department , No. MIS - 11/ 2014 / 
C.R. 77 /A - 2 , dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued 
in exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of section 3 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 
of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined 
in clause (za ) of section 3 of the said Act , in a District for an area not exceeding 500 hectors, the 
Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purpose of the said 
Act ; 

2. Whereas, it appears to the Collector of Mumbai Suburban District being the appropriate 
Government in view of the said notification , that land more particularly described in schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said land ” ), is needed or likely to be needed for the public 
purpose for Garden (Park ) (hereinafter referred to as “ the said public purpose ” ), and therefore, it is 
hereby notified under provisions of sub-section ( 1) of section 11 of the said Act , that the said land is 
likely to be needed for the said public purpose . 

3. Whereas the land under this project is acquired for infrastructural facilities, this project is 
exempted from the application of provisions of Chapters 2 and 3 ( from Section 4 to 10 ) of Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisitions, Rehabilitation and Resettlement Act , 2013. 
(Hereinafter referred as “ Said Acquisition Act ” ) by section 10 ( A ) of state government notification dated 
26th April , 2018 . 

4. And whereas, the Collector , Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is needed 
for the said public purpose . 

5. Therefore , it is declared that as per sub -section (4 ) of section 11 of the said act, no person shall 
make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the 
date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter IV of the said Act 
are completed : Provided that, the collector may , on the application made by the owner of the said land 
or part thereof exampt in special circumstances to be recorded in writing , such owner from the operation 
of the above provision : Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his 
willful violation of this provision shall not be made up by the Collector . It is further declared that 
according to sub -section (5 ) of section 11 of the said Act , the Collector is going to undertake and 
complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub -rule ( 3 ) of rule 10 of the Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquision , Rehabilitation and Resettlement 
(Maharashtra ) Rules, 2014 ( hereinafter referred as the said Rules ); And whereas , under clause (g ) of 
section 3 of the said Act, the Collector being the approtriate Government is pleased to designate Sub 
Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor , Administrative Bldg ., Govt . Colony, Bandra 
(East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said act. 

Schedule 
Description of land 
District Mumbai Suburban 


Sr. No. 


C.T.S. No. 


Village and Taluka 

Borivali 


Area in sq . mtrs . 

5798.20 


1 


424 


Public Purpose : - Acquisition for the purpose for Garden (Park ). 


Bandra , Mumbai. 
dated the 20th November 2018 . 
AM 15. ( l.fa.g.) — 837 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअ / कावि / एलएक्यु / एसआर-२४ / २०१८. - ज्याअर्थी, बृहनमुंबई महानगरपालिकेची “ आर / मध्य ” विभागाची सुधारीत विकास 
योजना ( यापुढे उक्त आर / मध्य ” विभागाची सुधारीत विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्र . टीपीबी / ४३९ २ / ६२७ ९ / ९३ / युडी -११ / आरडीपी, दिनांक ४ मे १९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ३१ 
पोट-नियम (१ ) अन्वये ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला ) मंजूर केली असून दिनांक १३ जुलै १९९ ३ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत “ ३३,४०६.८८ चौ . मी . 
उद्यान (पार्क ) करिता ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत . ( यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव ” म्हणून संबोधिलेला) ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१ ), 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट - कलम (१ ) खाली 
काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-२१७५ / ५१०६ / युडी-७, दिनांक ३ मार्च१९ ७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट -कलम (१), ( २ ) व ( ४ ) खालील भूमी 
संपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ति जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना ( दुसरी दुरूस्ती) अध्यादेश , २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला) मधील कलमे ४ ते १५ मधील नमुद 
कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही 

आणि याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली 
आहे . 
त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . बाबासाहेब पारधे, उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम 
उपनगर , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा ( पू.), मुंबई ४०० ०५१ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 

गाव एक्सर- बोरीवली, तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक गाव व तालुका 

नगर भूमापन क्रमांक 

क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये ) 
बोरीवली ३६३ पै., ३६ ९ पै, ३७० पै, ३७१, ३७२, ३७३ 

३७४ पै, ३८८ पै, ३८ ९ पै, ३ ९ १, ३९ ५ , क , 
४०८ पै, (नविन न.भु.क्र . ४०७ डी ), ४०९ पै, 
४१० पै , ४११, ४१२ पै , ४१३ पै , ४१८ पै, ४२० पै , ३३,४०६.८८ 

४३१ - औ, ४३२ पै. 
एक्सर 

२२३४, २२३५ , २२३५/१ ते १५ , २२३६, २३९ २ पै , 
२३ ९ ३ पै , २३ ९ ५ पै, २४०२ पै 


१ 


“ 


सार्वजनिक प्रयोजन . 


उद्यान (पार्क ) ” या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


मुंबई, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९-डिसेंबर ५, २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० ५ 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 


No. SDO /WS/LAQ / SR - 24 /2018. — Whereas , the Government in Urban Development Depart 
ment under, Notification No. T.P.B. 4392/6279 / 93 /UD - 11 /RDP , dated 4th May 1993 issued under 
sub -section ( 1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) sanctioned Revised Development Plan 
for · R /Central ’ Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as 
“ the said Revised Development Plan for R /Central Ward ) to come into force with effect from 
13th July 1993 ; 


Whereas , the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
“ the said Lands ” ) are affected by the site reserved for the purpose of “ 33,406.88 Sq. mt. land for 
Garden (Park ) ” (hereinafter referred to as the “ the said Public Purpose ” in the said Revised 
Development Plan ; 


Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as the 
said Acquiring Body " ) has made an application to the Appropriate Government under sub-sec 
tion ( 1 ) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public 


purpose ; 


Whereas, under Government Resolution , Urban Development and Public Health Depart 
ment No. TPS/ 2175 /5106 /UD -7 , dated 3rd March 1979 issued under sub -section ( 1) of section 151 
of the said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub 
sections, of ( 1) (2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition 
of the land for public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated 
to the Collector ; 


Whereas , the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 


Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional 
and Town Planning (Second Amendment) Ordinance, 2015 , published in Government Gazzatte, 
dated 29th August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right 
to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
Act , 2013 (hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act, 2013 ” ) shall not be applicable in 
respect of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or 
Town Planning Scheme for public purpose ; 


And whereas , the Collector, Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public purpose . 


Therefore , in exercise of the delegated powers under sub - section (4 ) of section 126 of the said 
Maharashtra Act read , with sub - section (1) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 the 
Collector , Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the said 
public purpose and under clause (g ) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013 the Collector 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 
being the appropriate Government is pleased to designated Shri Babasaheb Pardhe, Sub 
Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor , Administrative Bldg ., Govt. Colony , 
Bandra (East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under the said Act . 


Schedule 


Village Eksar-Borivali, Taluka Borivali, District Mumbai Suburban District 


Serial No. 


Village and Taluka 


C.T.S. No. 


Area in sq . mtrs . 


1 


Borivali 


33,406.88 


363 pt., 369 pt ., 370 pt , 371, 372 , 373, 
374 pt, 388 pt., 389 pt., 391 , 395 - C , 
408 pt, (New CTS No. 407 D ), 409 pt , 
410 pt.,411 , 412 pt , 413 pt, 418 pt , 
420 pt, 431 - A , 432 pt , 
2234 , 2235 , 2235/1 to 15 , 2236 , 2392 pt . 
2393 pt, 2395 pt , 2402 pt . 


2 


Eksar 


Public Purpose.— Acquisition for the purpose of “ Garden ( Park ) ” . 


Mumbai, 
dated 20th November 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० ७ 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील साधारण भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ मधील प्राधिकृत 
प्रकाशनामार्फत दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रकरण क्रमांक उविअ / कावि / एलएक्यू / एसआर-२० / २०१८ , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगगरचना अधिनियम, १९ ६६ अंतर्गत कलम १२६ पोट-कलम ४ अन्वयेच्या सह 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ च्या अधिसूचनेत 
संपादित करावयाची मौजे बोरीवली, ता . बोरीवली येथील जमीन नगर भूमापन क्र . ४५५ पै., ४५६, ४५७, ४५७ (१ ते ३ ), ४५८ व ४५८ 
( १ ते १० ) असून एकूण क्षेत्र ७४४४.३२ चौ . मी . दर्शविण्यात आले आहे . 

तथापी, मा . उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार न.भू.क्र . ४५५ पै. या भूखंडावरील ३८०८.३ चो.मी. क्षेत्राचे 
उद्यान हे आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचेनिर्देश दिले आहेत . 

त्यानुसार संपादित करावयाच्या संपूर्ण जमिनीचे क्षेत्र ७४४४.३२ चौ.मी. मधून न.भू.क्र . ४५५ पै. चे क्षेत्र ३८०८.३ चौ.मी. वगळल्यानंतर 
शिल्लक क्षेत्र ३६३६.०२ चौ.मी. असून आता भूसंपादन करावयाच्या एकूण जमिनीच्या क्षेत्रात बदल होत असल्याने त्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक 
आहे . 

सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अंतर्गत कलम १२६, पोट -कलम ( ४ ) अन्वये प्रकरण क्रमांक उविअ/ कावि / 
एलएक्यू/ एसआर-२० / २०१८, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ संदर्भात साधारण भाग -१ कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११ 
१७, २०१८ प्रसिद्धी दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८ सुधारित करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यात सदर शुद्धिपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. ते खालीलप्रमाणे आहे 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
गाव बोरीवली, तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर 


नगर भूमापन 

क्रमांक 


आवश्यक जमिनीचे 


नगर भूमापन क्रमांक 


आवश्यक जमिनीचे 
अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 


अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 


७४४४.३२ 


३६३६.०२ 


४५५ पै., ४५६, ४५७ 
४५७ (१ ते ३ ), ४५८ व 
४५८ ( १ ते १० ) 


४५६, ४५७ 
४५७ ( १ ते ३), ४५८ व 

४५८ ( १ ते १० ) 


एकूण 


७४४४.३२ 


एकूण 


३६३६.०२ 


. 


मुंबई , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ - डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


CORRIGENDUM 


Vide Authorised Publication of Maharashtra Government Gazette in ordinary Part- I, Kokan 
Division , Supplimentary ordinary , Thursday to Wednesday , October 11-17 , 2018 published on 
11th October 2018 in case No. SDO /WS/LAQ /SR -20 / 2018 , dated 5th October 2018 , CTS No. of Land 
acquisition is shown as 455 pt , 456 , 457, 457 ( 1 to 3 ), 458 and 458 ( 1 to 10 ) of Village Borivali, 
Taluka Borivali Area 7444.32 Sq . Mtrs . in Notification under sub - section (4 ) of section 126 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 read with section 19 of Right to Fair Com 
pensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabitation and Resettlement Act, 2013 . 

While Hon ble High Court passed order dated 2nd August 2018 that the reservation of Garden 
on CTS No. 455 pt. admeasuring area 3808.3 Sq . Mtrs. has been lapsed . 

By said order , Total area of land to be acquired 7444.32 Sq . Mtrs . changes to 3636.02 Sq.Mtrs . 
after deleting the area of CTS No. 455 pt. admeasuruing 3808.3 Sq . Mtrs . and need to be corrected . 

Hence , in the Konkan Divisional supplementary , Ordinary Gazette Part -I, Thursday to 
Wednesday , October 11-17, 2018 published on 11th October 2018 in the matter No. SDO /WS/LAQ / 
SR -20 /2018 , dated 5th October 2018 under sec . 126 (4 ) of Maharashtra Regional and Town Plan 
ning Act, 1966 is now being correctted . In view of this the following corrigendum is issued : 
FOR 

READ 
Village Borivali, Taluka Borivali, District Mumbai Suburban District 


C.T.S. 
No. 


Approx . Area of 
required Land 

(Sq. Mtrs.) 


C.T.S. 

Approx . Area of 
No. 

required Land 

(Sq. Mtrs .) 
455 pt ., 456 , 457 

7444.32 
457 ( 1 to 3 ), 458 and 
458 ( 1 to 10 ) 
Total .. 

7444.32 


3636.02 


456 , 457 
457 ( 1 to 3 ), 458 , and 

458 ( 1 to 10 ) 


Total .. 


3636.02 


Mumbai, 
dated 20th November 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector, 
Mumbai Suburban District . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० ९ 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक जि / भूसं / कार्या-९/ प्र.क्र . ७५८/२०१८ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ ( एलएक्यू / एसआर-२०).- भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र . ७७ / 
अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) उद्यान या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर 
प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ मधील कलम १०( क) अन्वये भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, (यापुढे ज्याचा उक्त “ भूसंपादन कायदा " असा करण्यात आला आहे.) मधील प्रकरण 
क्रमांक २ व ३ मधील ( कलम ४ ते १० मधील ) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ; 

४. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे. 

५. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही, परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या 
प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीनी या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या 
कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) मधील नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर , प्रशासकीय इमारत , ९ वा मजला, शासकीय वसाहत , बांद्रा ( पू.), 
मुंबई ४०० ०५१ यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक गाव व तालुका 

नगर भूमापन क्रमांक क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये ) 
बोरीवली 

३८०८.३० 


• 


. 


or 


४५५ पै . 


सार्वजनिक प्रयोजन : 


“ 


उद्यान " या प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


वांद्रे, मुंबई, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ - डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act , 2013 . 


No. C /ACQ /Desk - 9 /CR - 758 /2018 , dated 17th February 2018 (LAQ /SR /20 ).— Whereas , the 
Government of Maharashtra vide Government Notification , Revenue and Forests Department, 
No. MIS - 11/ 2014 / C.R . 77 / A -2 , dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said 
notification ” ] issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of section 3 
of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 (30 of 2013 ), has notified that in relation to acquisition of land in respect 
of a public purpose , as defined in clause (za ) of section 3 of the said Act, in a District for an area 
not exceeding 500 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate 
Government , for the purposes of the said Act ; 

2. Whereas, it appears to the Collector of Mumbai Suburban District being the appropriate 
Government in view of the said notification , that land more particularly describe in schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ” ) is needed or likely to be needed for 
the public purpose for Garden (hereinafter referred to as the “ said public purpose ” ) and 
therefore , it is hereby notified under provisions of sub -section ( 1 ) of section 11 of the said Act, 
that the said land is likely to be needed for the said public purpose ; 

3. Whereas, the land under this project is acquired for infrastructural facilities , this project 
is exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 ( from section 4 to 10 ) of Right 
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
Act, 2013 (hereinafter referred as “ Said Acquisition Act ” ) by section 10 ( A ) of State Government 
Notification , dated 26th April 2018 ; 

4. And whereas, the Collector , Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is 
needed for the said public purpose . 

5. Therefore, it is declared that as per sub -section ( 4 ) of section 11 of the said Act, no person 
shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land 
from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter 
IV of the said Act are completed : 

Provided that the Collector may , on the application made by the owner of the said land or 
part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing , such owner from the 
operation of the above provision : 

Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation 
of this provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to 
sub - section (5 ) of section 11 of the said Act , the Collector is going to undertake and complete the 
exercise of updating of land records as prescribed by sub -rule ( 3 ) of rule 10 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
(Maharashtra ) Rules , 2014 (hereinafter referred as the said Rules ); And Whereas , under clause ( g ) 
of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate Government is pleased to des 
ignate Sub - Divisional Officer , Mumbai Western Suburban , 9th Floor , Administrative Building 
Government Colony, Bandra (East ), Mumbai 400 051 to perform the functions of a Collector under 
the said Act. 

Schedule 
Description of Land 
District Mumbai Suburban 


Serial No. 


Village and Taluka 


C.T.S. No. 


Area in Sq. Mtrs . 


Borivali 


455 pt. 


3808.30 


Public Purpose.— Acquisition for the purpose for Garden . 


Bandra , Mumbai, 
dated 20th November 2018 . 


SACHIN KURVE , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० ११ 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ) 
क्रमांक वियो/ सावंतवाडी / कलम १२७( २ )/आदेश/टीपीव्ही-३/६००९.- ज्याअर्थी, सावंतवाडी शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले 
आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडील क्रमांक वि.यो. / सावंतवाडी(सु) /१३३-८६/टि.पी.व्ही.३/ 
८७२६, दिनांक ३१ डिसेंबर १९ ८८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ एप्रिल १९ ८ ९ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधिलेले आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये वर्णन केलेली, मौजे माजगांव म्युनिसिपल हद्द येथील स. नं. ५५ ( जुना 
६४ ), हिस्सा क्र . ९, स. नं . २४ अ ( जुना ५८ अ) हिस्सा क्र . १/७ क्षेत्र १६३० चौ . मी . ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेले आहे) “ २४ मी . 
व १५ मी . रुंद विकास योजना रस्ता ” या करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे ) आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण सावंतवाडी नगरपरिषदेने (यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे ) 
उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार , उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १० ऑगस्ट २०१२ रोजी 
सूचना बजावून उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणास विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत 
उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त जागा संपादन केली नसल्यामुळे उक्त जागेच्या मालकांनी मा . उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र . १०२५ ९/ २०१३ द्वारा, उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत 
झाल्याबाबत, उक्त आरक्षणामधून मुक्त झाल्याबाबत व उक्त जागा लगतच्या भुवापराप्रमाणे वापरण्यास उपलब्ध झाल्याचे घोषित करणेची मा . मुंबई 
उच्च न्यायालयाने दिनांक २५ एप्रिल २०१७ च्या आदेशान्वये मान्य करून , उक्त जागेवरील आरक्षण व्यपगत झालेबाबतचा निर्णय दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाकडील आदेशास अनुसरून, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२७ ( २ ) अन्वये आदेश पारीत करणे आवश्यक आहे 

त्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीव्ही -१८१३/ ३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये 
प्रदत्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ पोट-कलम ( २) अनुसार उक्त 
विकास योजनेमधील २४ मी . व १५ मी . रुंद विकास योजना रस्ता ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद 
केल्याप्रमाणे ) व्यपगत झाल्याचे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता 
उपलब्ध होईल , असे आदेश याद्वारे पारीत करीत आहेत . 


. 


“ 


परिशिष्ट 


अनुक्रमांक 


मौजे तालुका व जिल्हा 


सव्र्हे क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील आरक्षण 


( हे . आर .) 


१ 


मौजे माजगांव 


९ 


०.१६.३० 


२४ मी . व १५ मी रुंद विकास 


योजना रस्ता. 


स . नं . ५५ 
( जुना ६४ ) 
स . नं . २४ अ 
( जुना ५८ अ ) 


एकूण .. 


०.१६.३० 
उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, सावंतवाडी नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 

नो . र. शेन्डे , 
पुणे , 

संचालक , नगररचना , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ - डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 
BY THE TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT, 

MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


(Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.) 
No. DP/Sawantwadi/sec. 127 ( 2 )/order / TPV III /6009.— Whereas , the revised Development Plan 
of Sawantwadi is sanctioned by Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide No. D. 
P. Sawantwadi ( R ) 133-86 /TPV - 3 / 8726 , dated 31st December 1988 (hereinafter referred to as 

the Development Plan ” ) under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act ” ) and 
the same has come into force with effect from date 1st April 1989 ; 


66 


And whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring 2187 Sq. mts., of Mauja 
Majgaon , S. No. 55 (Old S. No. 64 ) Part No. 9 and S. No. 24 / A (Old S. No. 58A ) Part No. 1/7 more 
particularly described in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
Land ” ) is reserved for “ 24 M. and 15 M. wide Development Plan road ” (hereinafter referred to 
as “ the said Reservation ” ) ; 


And whereas , the said Land has not been acquired by the Appropriate Authority i.e. 
Sawantwadi Municipal Council (hereinafter referred to as the said Appropriate Authority ” ) 
within 10 years from the date on which the said Development Plan come into force ; 


And whereas, the owner of the said Land has served a notice dated 10th August 2012 under 
section 127 of the said Act on the said Appropriate , Authority informing to acquire the said Land 
within stipulated period ; 

And whereas, even after service of the such notice as aforesaid , the said Appropriate Authority 
has not acquired the said land within the stipulated period ; 

And whereas, the said Appropriate Authority has not acquired the said land within the 
stipulated period , the owners of the said land have filed Writ Petition No. 10259/2013 in the High 
Court , Mumbai requesting to declare that the reservation on the said land in the finalDevelopment 
Plan has been lapsed , to declare that the said land is released form the said reservation and shall 
become available to the Petitioner for the purpose of development as permissible in the case of 
adjacent land under the relevent Development Plan . Hon ble High Court, Mumbai vide its order 
dated the 25th April 2017 allowed such prayers and has given decision that the reservation on the 
said land is lapsed ; 

And whereas, in accordance with the orders passed by Hon ble High Court, Mumbai, it is 
expedient to issue order under section 127 (2 ) of the said Act, that the said reservation on the said 
land has lapsed ; 

Now , therefore, in exercise of the powers delegated to him under Government Notification 
No. TPS - 1813 / 3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune hereby issue orders under sub - section (2 ) of section 127 of the said Act , 
that the said Reservation viz “ 24 M.and 15 M wide Development Plan road ” in the said Development 
Plan on the said land (as specified in the schedule hereinbelow ) has been lapse and the said land 
shall become available to the owners for the purpose of Development as otherwise permissible in 
the case of adjacent land under the said Development Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० १३ 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Mauje , Tal. Dist. 


Survey No. 


Hissa No. 


Area of the 

Land 
( Hect . ) 


Reservation 
of Development 

Plan 


1 


Mauja Majgaon 


55 


9 


0.16.30 


24 M. and 15M. 


( old 64 ) 


wide 


24A 


1/7 


Development 


( old 58A) 


Plan Road. 


Total .. 


0.16.30 


A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation is available 
in the office of the Chief Officer , Sawantwadi, Municipal Council, Sawantwadi during office hours 
on all working days for inspection of public upto one month . 


Pune, 
dated 17th October 2018 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५०५५ / २०१८.- श्रीमती एस . जे . डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ ते १ 
सप्टेंबर २०१८ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती एस . जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १ ९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2018-22 . - Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public place and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me under sub -sections ( 1), ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . XXII 
of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for 
the period from 00-01 hours of 25th November 2018 to 24-00 hours of 9th December 2018 . 

1. ( a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears , bludgeons , unlicensed gun, knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
(violence ). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ; 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive ; 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles ; 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ; 
(e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music ; 
(A) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the 

preparations , exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai 
Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security 

of or tend to over -throw the State . 
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. Any assembly, program , public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 


4. This order will not be applicable to any person being in service or employment ofany Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet . 

5 . Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 
(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 
may be imposed , as if this order had not expired . 

6 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers ormegapone, as well as publishing through media . 


Given under my hand and seal this 19th November 2018 . 


Mumbai, 
dated the 19th November 2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० १५ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/ 717/ (2 )/2018.— In exercise of powers conferred upon meby clause ( u ) of sub -section 
( 1 ) of section 33 read with sub - section 2 of the section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951, 
I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai hereby make 
the following order viz . 


No persons shall let off or throw any fire crackers/ firework or send up any rocket including a 
chidi in or upon any place within a distance of 500 meters beyond the buffer zones of bottling 
plant and the following area of Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd., Mahul Road , Chembur, Mumbai 400 074 for the period from 1st November 2018 
to 30th November 2018 ( Both days inclusive ). 

1. Outside Perimeter Area of Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan 
Petroleum Corporation Ltd., Refinery . 

2. Mahul Terminal Area . 


3. Bharat Petroleum Corporation Ltd. BDU Plant Area . 
4. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area . 

5. Behind 15 and 50 acres area upto Special Oil Refinery . 
I, further direct that this order shall be promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies 
thereof at prominent public places and by announcing the same on loudspeakers/megaphones. 


Given under my hand and seal this on 25th October 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ - डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/ 1134 /(05 ) /2018.— Whereas, reports have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed 
that flying balloons , high riser crackers, release of light objects, kites etc. are sent in and around 
the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the 
landing aircraft , in the Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji International Airport area 
thereby endangering the Safety of Flights in the said Area . 

2. And whereas it is necessary that some check should be put on the flying of paragliders and 
sending of balloons , high riser crackers , release of light objects, kites and usage of Laser Beam 
illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji 
International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, release of light 
objects , kites , Laser Beams should not affect Aircraft landing , take off and Aircraft flying operations 
and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , therefore I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations ), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) r/ w the Commissioner of Police , Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u / s 10 , sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act 
XXII of 1951) do hereby order that , 

( a ) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner , No person shall use paragliders, 
send balloons, high riser crackers , release of light objects, kites and Laser Beam in Free Flight 
Zone around Chatrapati Shivaji International Airport . 

(6 ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent 
to obstruct landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police 
Station . 


4. This order shall come into force with effect from 22nd October 2018 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 20th December 2018 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier. 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 

6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte. It shall be published for the information of public , through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal on this the 17th day of the October, 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १ ९ ४० १७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ) AND EXECUTIVE 

MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/A.P./701 ( 18 )/2018.— Whereas, it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with sub -section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit, 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii ) Any procession of any persons and 
( iii ) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 14th October , 2018 and ending at 24-00 hours 
on 28th October, 2018 throughout the City of Brihan Mumbai. 


The prohibition contained in the order shall not apply to : 

(a ) Marriage/ thread naming ceremony , assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
( c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business. 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be. 
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions . 
(g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade , business and callings. 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers. 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed , as if this order had not expired . 
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and Seal on 9th October 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


ATT Tc ( .fa.q .) - 3 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/L.W./702 ( 10 )/2018.— Whereas , I consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub -sections ( 1), (2 ) 
of section 37 read with sub - section (6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act , (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for 
the period from 00-01 hours of 14th October 2018 to 24-00 hours on 12th November 2018 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords , spears, bludgeons, unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm 
(violence ). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ; 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive ; 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missile ; 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ; 
(e ) The public utterance of cries, singing of song , playing of music ; 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures , symbols, placards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police, offend 
against decency or morality or undermine the security of or tend to over -throw the State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 312 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned : 
(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 
may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphone, as well as publishing through media media of whatever form available . 

Given under my hand and seal on 9th October 2018 . 


MANJUNATH SINGE, 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० १९ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2018-21.- Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police Railways, Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me under sub - sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act . 
XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate 
for the period from 00-01 hours of 10th November 2018 to 24-00 hours on 24th November 2018 . 

1. ( a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears , bludgeons, unlicensed gun, knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
(violence ). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ; 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive ; 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles ; 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ; 
(e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music ; 
(A) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 

preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols, playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or 

tend to over - throw the State . 
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. Any assembly, program , public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 


4. This order will not be applicable to any person being in service or employment ofany Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet . 

5 . Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 
(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 
may be imposed , as if this order had not expired . 

6 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers ormegapone, as well as publishing through media . 

Given under my hand and seal on 5th November 2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह/ क. १/ टे-३ / का.दं./ कावि -८३०४ / १८.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ व २ अन्वये ठाणे जिल्ह्यातील तहसीलदार , नायब 
तहसीलदार, खजिना अव्वल कारकून , अव्वल कारकून यांना उपोद्घातातील अ.क्र . ३ अन्वयेत्यांचे नावासमोरील नमूद केलेले अधिकार प्रदान 
करणेत आले होते. तसेच उपोद्घातातील अ.क्र . ४ अन्वये तहसीलदार , ठाणे कार्यालयातील खजिना अव्वल कारकून वगळता ठाणे जिल्ह्यातील 
सर्व तालुक्यातील खजिना अव्वल कारकून यांना त्यांचे नेमणूक असलेल्या तालुक्यातील कार्यक्षेत्राकरिता फौजदारी नियम पुस्तिका, पॅरा क्र . १६ 
नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याचे अधिकार प्रदान करणेत आले होते 

ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . ५ अन्वये कार्यकारी दंडाधिकारी, ठाणे यांनी कळविलेप्रमाणे ठाणे तालुक्यात ३ महानगरपालिका (ठाणे, नवी 
मुंबई व मिरा - भाईंदर ) चा समावेश असून त्यांची लोकसंख्या ८१,३१,८४९ इतकी आहे . तसेच ठाणे तालुक्यात एकूण ३५ पोलीस स्टेशनचा समावेश 
आहे. सदर पोलीस स्टेशनमार्फत मोठ्या प्रमाणात ओळखपरेड घेणेबाबत अहवाल प्राप्त होताच. सदरची ओळखपरेड ठाणे, तळोजा, नवी मुंबई , 
आर्थररोड, भायखळा, आधारवाडी , कल्याण या कारागृहात जाऊन घ्यावी लागते . ठाणे तालुक्याची लोकसंख्या ८१ लाख असल्याने विविध प्रकारचे 
दाखले घेणेकामी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. तसेच महसूल वसुली प्रकरणे, नैसर्गिक आपत्तीचे कामकाज , अर्धन्यायिक प्रकरणे, निवडणूक 
कामकाज , न्यायालयीन कामकाज इत्यादी प्रकारचे कामकाज करावे लागते . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे उपोद्घातातील अ.क्र . १ व २ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून ठाणे तालुक्यातील खजिना अव्वल कारकून यांना रकाना क्र . ४ मध्ये नमूद केलेल्या नियमांचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 


. 


. 


अ.क्र . 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


प्रदान करण्यात आलेले अधिकार 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


खजिना अव्वल कारकून 


ठाणे तालुका 


( ४ ) 
( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 

१४३ ( सार्वजनिक उपद्रव पुन्हा करणे- चालू 
ठेवणे यांस मनाई) . 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 

१७४ ( आत्महत्या वगैरेबाबत पोलिसांनी 
चौकशी करणे). 


. 


~ 


( ३ ) फौजदारी नियम पुस्तिका, पॅरा क्र . १६ नुसार 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 
कार्यकारी दंडाधिकारी ओळखपरेड घेणे . 


ठाणे , 
दिनांक ८ जून २०१८ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर, 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० २१ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक का -१ / टे-१ / मनाई आदेश / वशी-२४७३७ / १८.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे, उपोषण इत्यादी प्रकारची आंदोलने 
करण्यात येत असतात . तसेच विविध राजकीय पक्ष / संघटनेचे नेते, महत्त्वाच्या, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचे दौरे असतात. सदरवेळी विरोधक 
पक्ष / संघटनांकडून, नाराज घटकांकडून निदर्शने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित मुंबई -नागपूर 
शिघ्र संचार समृद्धी महामार्ग व बडोदा- मुंबई ( उरण ) महामार्गासाठी जमिनी अधिग्रहीत करण्यास स्थानिक शेतकरी-ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे . 
बारवी धरण प्रकल्प बाधित गावांचे फेर मुल्यांकनास प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. उत्तन पो.स्टे. कार्यक्षेत्रात उत्तन घनकचरा प्रकल्पास स्थानिक 
जनतेचाविरोध 

असून धारावी बेट जनआक्रोश मोर्चा स्थापन केला आहे. त्यांच्याकडून आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. कोकण विभाग पदवीधर 
मतदार संघाची निवडणूक दिनांक २५ जून २०१८ रोजी होणार असून जिल्ह्यात नमूद निवडणुकीसाठी भाईंदर -३ , शहापूर -३, गणेशपूरी -१ , 
मुरबाड -२ , या प्रमाणे एकूण ९ मतदान केंद्र आहेत .दिनांक १८ मे २०१८ रोजीपासून रमजान हा मुस्लीम बांधवांचा पवित्र महिना सुरू झालेला आहे. 
रमजान कालावधीमध्ये संध्याकाळी सुर्यास्तानंतर उपवास ( रोजा) सोडण्यासाठी बाजारामध्ये खाद्यपदार्थ/फळे/ सुकामेवा / खरेदीसाठी मुस्लीम बांधव 
मोठ्या संख्येने गर्दी करतात . दिनांक १६ जून २०१८ रोजी ( चंद्र दर्शनानुसार एक दिवस मागे -पुढे) ईद साजरी होणार असून ईद निमित्त एकूण १४१ 
ठिकाणी ( मशिद-६४, मदरसा-७३, दर्गाह -२ , इतर -०२) सकाळी ०६.०० ते १०.१५ या कालावधीमध्ये नमाज पठण होणार आहे. नमाजासाठी सुमारे 
६५,००० ते ७०,००० हजार ( एकूण जनसमुदाय ) मुस्लीम बांधव जमण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोस्टेच्या हद्दीमध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे 
इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचेव्हावे यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)(३ ) अन्वये दिनांक १३ 
जून २०१८ रोजीचे १२.०० वाजेपासून ते दिनांक २८ जून २०१८ रोजीचे १२.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) मनाई आदेश लागू करणेस उक्त 
संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून 

खालील 

कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे 
( ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक १३ जून २०१८ रोजीचे१२-०० वाजेपासुन ते दिनांक २८ जून २०१८ रोजीचे१२ 
०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 
( अ) शस्त्रे , तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदूका, सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 

कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( ब ) कोणताही क्षारक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर निती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्त्वे, हावभाव 

करणे, सोंग आणणेकिंवा चित्रे , चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे . 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी , 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू 
असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा 
अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जून २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


. 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर, 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


- 


. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ - डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह / का -१ / टे-१/निवडणूक / वशी-२४७२१/ १८.- ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक , ठाणे ग्रामीण यांनी उपोद्यातील अ.क्र . १ वरील पत्राने 
कळविल्यानुसार मा . भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी क्र . MCC -२०१८ /CR- ४२१/ १८ / ३३ , Dated २५th May २०१८ कोकण 
विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर केलेला आहे. त्याकरिता दिनांक २४ मे २०१८ पासुन ते निवडणूकीचा निकाल जाहिर 
होईपर्यंत आचारसंहिता लागु करण्यात आलेली आहे. सदर निवडणूकीसाठी दिनांक २५ जून २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २८ जून २०१८ रोजी 
मतमोजणी पार पडणार आहे. ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यात (१ ) केंद्र क्र . ५२, ज्युनिअर के. जी . सेकेंडरी स्कुल , भाईंदर, ( २) केंद्र क्र . ५३ ज्युनिअर के. 
जी . सेकेंडरी स्कुल, भाईंदर, ( ३) केंद्र क्र . ५४ ज्युनिअर के . जी . सेकेंडरी स्कुल, भाईंदर, ( ४ ) जि . प . शाळा वज्रेश्वरी , प्राथमिक विद्या मंदिर , 
गणेशपूरी, ( ५) तहसिलदार कक्ष, शहापूर, (६ ) महसुल भवन , शहापूर , ( ७) तलाठी कार्यालय, शहापूर , (८ ) तहसिलदार सो, मुरबाड यांचे 
दालनात, (९) माळशेज सभागृह तहसिल कार्यालय मुरबाड याप्रमाणे एकूण ९ मतदान केंद्र आहेत. सदर निवडणूकीच्या अनुषंगाने विविध राजकीय 
पक्ष व शिक्षक, पदवीधर संघटना सक्रिय झालेले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्यामध्ये वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर निवडणूकीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी व निवडणूक शांततेत व निर्भय 
वातावरणात पार पडावी याकरीता तसेच काही असामाजिक तत्त्वे निवडणूक केंद्राच्या परिसरात तसेच निवडणूक प्रक्रीयेत गैर व्यवहार व बाधा 
निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर निवडणूक मतदान केंद्रांच्या व मतमोजणीच्या इमारतीच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात 
बेकायदेशीर जमाव जमवून निवडणूक प्रक्रियेत शांतता भंग करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . या अपप्रक्रियांना प्रतिबंध घालणे जरूरीचे आहे. 

आणि ज्याअर्थी, त्याकरीता कोकण पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदान केंद्र असलेल्या इमारतीच्या १०० मीटर परिसरात 
दिनांक २४ जून २०१८ रोजी रात्री ००.०० ते दिनांक २५ जून २०१८ रोजी २४.०० वा. पावेतो व मतमोजणी इमारतीच्या १०० मीटर मतमोजणी 
प्रक्रिया संपेपर्यंत फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ ( १) अन्वये जमाव बंदी आदेश लागु करणेबाबत उक्त संदर्भिय पत्र क्र . १ अन्वये 
विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ 
(१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे जिल्ह्यातील संबंधित पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत निवडणूक क्षेत्रातील मतदान व 
मतमोजणीच्या इमारतीच्या १०० मीटर परिसरात खालील व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तीस प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 

( अ) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी/ निरीक्षक . 
( ब ) मतदार / मतमोजणी अधिकारी / कर्मचारी . 
( क ) प्रत्येक उमेदवार त्यांचे सोबत एकच वेळी एकच निवडणूक प्रतिनिधी आणि मतदान / मतमोजणी प्रतिनिधी. 
( ड ) निवडणूकीशी संबंधीत कामावर असलेले अधिकारी / कर्मचारी . 
( इ ) मतदाराच्या कडेवर असलेले लहान मुले. 
( फ ) ज्या व्यक्तींस मदतीशिवाय चालता येत नाही.किंवा मत देता येत नाही . अशा अंध किंवा अपंग व्यक्तीला सोबत करणारी व्यक्ती. 

सदरचा आदेश ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्याचे हद्दीत निवडणूक क्षेत्रातील निवडणूकीच्या परिसरात दिनांक २४ जून 
२०१८ रोजी रात्री ००.०० वाजेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया संपेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जून २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिलेला आहे. 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर, 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० २३ 

पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह/ नमुं / ३००१ / २०१८.– ज्याअर्थी, दिवाळी सण २०१८ चे अनुषंगाने वाशी वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील सेक्टर नं . ०९, १० , 
१४ , १५ या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा आहेत , त्यामुळे दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ चे दरम्यान वाशी परिसरात 
वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांना 

वाहतुक 

कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे . 
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए. -११६ / सीआर/ ३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१), ( अ), ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , 
वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

वाशी वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील फायरब्रिगेड चौक ते शबरी हॉटेल मार्गावरील दोन्ही लेनवर ( दुतर्फा) रोडवर “ नो पार्किंग " घोषीत करण्यात 
येत आहे. 

सदरची अधिसूचना खालील नमूद तारीख व वेळेपर्यंत अंमलात राहील. 
( १ ) दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२-०० ते २३-०० वा . पर्यंत . 
( २) दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२-०० ते २३-०० वा . पर्यंत . 
( ३ ) दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२-०० ते २३-०० वा . पर्यंत . 
( ४ ) दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२-०० ते २३-०० वा . पर्यंत . 
( ५ ) दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दुपारी १२-०० ते २३-०० वा . पर्यंत . 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही परिवहन सेवेच्या बसेस, पोलीस वाहने , फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 
वाहनांना लागू होणार नाही . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ . 


सुनिल लोखंडे, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 


. 


नवी मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ अ 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा /पोल-२ / म.आ./ ६१४ / २०१८.- ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा विटंबनाचेनिषेधार्थठिक -ठिकाणी मोर्चा तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे . 

नाणार , ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा 
प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिक-ठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ 
नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिक -ठिकाणी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून ,त्याकरिता 
देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

तसेच दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत दीपावली साजरी होणार आहे . 
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / ३३३५३/ २०१८ , दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१ )( ३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ०१-०० वा . पासून ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी , बंदुका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणेकिंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही 

वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत. 
( १ ) अंत्ययात्रा ; 
( २ ) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. ; 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिला. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० २५ 

पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ वाह/ नमुं / २१०३ / २०१८.- ज्याअर्थी, कोपरखैरणे शहरातील सार्वजनिक नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुका श्री दुर्गादेवी विसर्जन 
तलाव या ठिकाणी जात असतात. विसर्जन मिरवणुकांचे कालावधीत श्री दुर्गादेवी विसर्जन तलाव कोपरखैरणे येथे वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहतूक 
सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी याकरिता श्री दुर्गादेवी विसर्जन तलाव या ठिकाणी येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनांना प्रतिबंध बसणे आवश्यक आहे 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए. – ११६ /सीआर / ३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसुचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१) ( अ) ( ब) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक, 
नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

कोपरखैरणे येथील दुर्गादेवी विसर्जन तलाव येथे दुर्गादेवी विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांना इतर वाहनांना खाली नमूद कालावधीत “ नो पार्किंग 
आणि “ प्रवेशबंदी " घोषीत करण्यात येत आहे . सदर कालावधीत नमूद वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा. 
( १) कलश उद्यान चौक ( बोनकोडे बस स्टॉप ) सेक्टर ११ ते वरिष्ठा चौक से . २० कोपरखैरणे “ नो पार्किंग " 
(२) सिरॉक प्लाझा प्लॉट नं . २६, २७, २८ सेक्टर १९ए ते स्मशानभूमी ( शंकर मंदीर ) खाडी किनारी सेक्टर १९ सी कोपरखैरणे “ नो पार्किंग " 
( ३) गणेश दर्शन सोसा. प्लॉट नं . २३३/२३४ सेक्टर १९ ए कोपरखैरणे ते श्री गणेश विसर्जन तलाव सेक्टर १९ ए कोपरखैरणे “ प्रवेशबंदी 
अनु. क्र . ३ मधील प्रवेशबंदी करिता गणपती विसर्जनासाठी आलेल्या वाहनांना खालील प्रमाणे पर्यायी मार्ग असेल . 
पर्यायी मार्ग 

गणेश दर्शन सोसा. प्लॉट नं . २३३/२३४ सेक्टर १९ ए कोपरखैरणे येथून उजवीकडे वळण घेऊन सेक्टर १९ ए कोपरखैरणे येथून सरळ जाऊन 
काशीनाम प्लॉट नं . ३२/३३ सेक्टर १९ ए कोपरखैरणे येथून डावीकडे वळण घेऊन सरळ सिरॉक प्लाझा प्लॉट नं . २६,२७,२८ सेक्टर १९ ए येथून 
डावीकडे वळण घेऊन सरळ श्री गणेश विसर्जन तलाव या ठिकाणी जातील . 

सदरची अधिसूचना दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपासून ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ०१.०० वाजेपर्यंत नवरात्रौ 
देवी विसर्जन कार्यक्रम संपेपर्यंत अंमलात राहील. 


" 


सुनिल लोखंडे , 


नवी मुंबई, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 


नवी मुंबई. 


पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ नमुं / वाह / २७८८ / २०१८.- ज्याअर्थी, सायन-पनवेल महामार्गावरील बी.ए.आर.सी. जंक्शन ते कळंबोली या महामार्गावर 
विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करून रस्ता दुरुस्तीचे कामाबाबत सा.बा. विभागाकडून काम करण्यात येत आहे. त्यापैकी कोपरा गाव ब्रिज खारघर 
येथे पुणे व मुंबई दोन्ही लेनवर ब्रिजच्या सुरुवातीपासून ते ब्रिजच्या शेवटपर्यंत सुमारे ३८० मीटर काँक्रीटीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे. सदर 
कामाकरिता साधारणपणे ३ महिन्यांचा अवधी लागणार आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए. - ११६ /सीआर / ३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसुचनेनूसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५ , ११६ (१ ) ( अ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , 
नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

कोपरा गाव येथे सायन -पनवेल हायवेवर कोपराब्रिज अंडरपास खाली सर्व वाहनांना “ प्रवेशबंदी ” घोषीत करण्यात येत आहे . सदर कालावधीत 
नमूद वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा. 


: 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

पर्यायी मार्ग : 

कोपरा ब्रिज खालील रस्ता बंद झाल्याने सेक्टर १५ व आजुबाजूच्या परिसरातील लोकांना सेक्टर १२-नवरंग चौक -बँक ऑफ इंडिया सिग्नल 
हिरानंदानी सर्कल त्याचप्रमाणे खारघर कोपरा गावामधील जनतेसाठी कोपरागाव - सेक्टर १०- सेक्टर ०८ हिरानंदानी ब्रिज असा पर्यायी मार्ग आहे . 

सदरची अधिसूचना सायन पनवेल हायवेवरील कोपरा ब्रिजखालील वाहतूक पुर्णपणे बंद दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक १२ जानेवारी 
२०१९ पर्यंत अंमलात राहील. 


नवी मुंबई, 

सुनिल लोखंडे , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ . 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 

नवी मुंबई. 
पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ वाह / नमुं / २७२ /२०१८.- ज्याअर्थी, जुईनगरमधील सार्वजनिक नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुका गावदेवी चौक व माणिकराव 
बडोबा पाळकर चौकीतून विसर्जन स्थळावर जात असतात . विसर्जन मिरवणुकांचे कालावधीत चिंचोली तलाव जुईनगर (शिरवणेगाव) या ठिकाणी 
वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहतूक सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी याकरिता गावदेवी चौक व माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाचेदिशेने येणाऱ्या व 
जाणाऱ्या वाहनांना प्रतिबंध बसणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए. - ११६/ सीआर / ३७/ टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसुचनेनूसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी . सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , 
नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 

जुईनगर येथील गावदेवी चौक व माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाचे दरम्यान नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज इतर वाहनांना 
खालील नमूद दिवशी व वेळी “ प्रवेशबंदी ” घोषीत करण्यात येत आहे. सदर कालावधीत नमूद वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा. 

(१) सानपाडा मार्गे गावदेवी चौकाकडून माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाकडे जाणाऱ्या नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज इतर 
वाहनांना “ प्रवेश बंदी ” 

पर्यायी मार्ग : 
गावदेवी चौक जुईनगर येथून उजवीकडे वळण घेऊन भारत गृहनिर्माण सोसा. , जुई सोसा. , मार्गे सुखशांती नर्सरी येथून इलेक्ट्रीशन चौकातून 
इच्छित स्थळी जातील . 

( २ ) माणिकराव बडोबा पाळकर चौकातून गावदेवी चौकाकडे जाणाऱ्या नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज इतर वाहनांना 
“ प्रवेश बंदी 

पर्यायी मार्ग 
इलेक्ट्रीशन टॉवर चौक येथून डाव्याबाजुने वळण घेऊन सुखशांती नर्सरी मार्गे जुई सोसायटी , भारत गृहनिर्माण सोसा. येथून गावदेवी चौक मार्गे 
इच्छित स्थळी जातील . 

सदरची अधिसूचना दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजेपासून नवरात्रौ देवी विसर्जन कार्यक्रम संपेपर्यंत अंमलात राहील. 


" 


नवी मुंबई, 


सुनिल लोखंडे, 


दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 

नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० २७ 

पोलीस 

आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


~ 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ / ३४७७/ २०१८.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी कोजागीरी पौर्णिमा असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे 
२४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२ . ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

३. त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 

करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 
७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


पंकज डहाणे , 


नवी मुंबई, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , 

नवी मुंबई. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ - डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई यांजकडून 
मनाई आदेश 


~ 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ / ३७० ९ / २०१८.– ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक ५ नोव्हेंबर , २०१८ रोजी धनत्रयोदशी,दिनांक ६ नोव्हेंबर , २०१८ रोजी नरकचतुर्दशी , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी लक्ष्मीपुजन , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिपावली पाडवा, बलिप्रतिपदा, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी भाऊबीज,दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी छठपुजा , 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बालदिन /पंडित जवाहरलाल नेहरु जयंती रोजी असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून 

ते 
दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७(१) व ( ३) चा अंमल 
जारी करणे आवश्यक आहे ; 


. 


- 


~ 


२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

३. त्याअर्थी, मी ,पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ३ नोव्हेंबर , २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे , 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे , 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे , देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे , 
ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे , 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे , 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे , 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस 

आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


पंकज डहाणे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० २९ 

पोलीस 

आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


~ 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ / ३२८ ९/ २०१८.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक ८ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी सर्वपित्री आमावस्या, दिनांक १० ऑक्टोबर , २०१८ रोजी घटस्थापना, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी 
दसरा /विजयादशमी, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ नये, याकरीता दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९ ५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 


२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

३. त्याअर्थी, मी ,पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीचे २४-०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 


४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 

करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालित आहे. 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ . 


पंकज डहाणे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा नवी मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

पोलीस 

आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश/ ६८ / २०१८.– ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई , वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव , धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १० ऑक्टोबर , २०१८ घटस्थापना ( नवरात्र देवी आगमन ), दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०१८ ललीत पंचमी, दिनांक १८ 
ऑक्टोबर , २०१८ दसरा ( नवरात्र देवी मुर्ती विसर्जन ), असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत. 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विवेक फणसळकर , पोलीस, आयुक्त , ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या,किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे, ( २) दगड 
किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . ( ३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ( ४ ) 
सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ( ६ ) सभ्यता अगर 
निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, 
चित्रफलक, प्रदर्शित करणे. ( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे 
इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल ,किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 

सदरचा आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


. 


“ 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 


( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ -डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १ ९४० ३१ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा /पोल-२ / म.आ./ ४ ९९ / २०१८.- ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा विटंबनाचेनिषेधार्थठिकठिकाणी मोर्चा तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. 

नाणार , ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने सदरचा 
प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिकाठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ 
नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात. 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून , त्याकरिता 
देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 
तसेच जिल्ह्यात दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी गणेशमुर्ती विसर्जने करण्यात येणार आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील 
जा.क्र . जिविशा / २९ ६१५/ २०१८, दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये मनाई 
आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी ०८-०० वा . पासून ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 

( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे ,तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत. 
( १ ) अंत्ययात्रा 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


. 


पोलीस आयुक्त , 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ - डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ७० / २०१८.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे, सभा इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन 
केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी लक्ष्मीपूजन, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बलिप्रतिपदा/ दिपावली, पाडवा ,दिनांक 
९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी भाऊबीज , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी छटपूजा, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पंडित नेहरू जयंती ( बालदिन) व 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी ईद- ए-मिलाद / तुलसी विवाह असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर , 

ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

( १) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, (२ ) दगड 
किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे, ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 
( ४) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी , ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे , ( ६) सभ्यता 

अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील,किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे , 
हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे, ( ७) पाच किंवा पाचांपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा , 
प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यनिमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने 

सूट 

दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत 
(१ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक , 
( २ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका , 
( ३) सरकारी /निम - सरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक , 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय , 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका, 
( ६ ) सर्व शासकीय / निम - शासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


" 


ठाणे, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


. 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० ३३ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मेट्रो सेंटर क्र . १ पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / कात -१ / आसुडगाव /कलम -१/ २०१८ /१२७८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / 
प्र.क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन संबंधात , अशा जिल्ह्याचा हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला 
आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) मेट्रो सेंटर क्र . १ पनवेल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

गाव आसुडगांव , तालुका पनवेल , जिल्हा रायगड 
अनुक्रमांक भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
स . नं . ५ ९ / ८ 

३.७२.३ 


. 


• 


१ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव 

नवी मुंबई प्रकल्प . 
निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्ण 

मौजे आसुडगांव, ता . पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पा अंतर्गत 

विकास कार्यासाठी आवश्यक आहे . 
करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ 

नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व वाढते नागरीकरण व 
पर्यटन वाढते महत्त्व लक्षात घेता येत्या दशकात नवी मुंबई 

शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : अशी बाब नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : मौजे आसूडगांव, ता . पनवेल येथील सर्वे क्रमांक ५९ हिस्सा नंबर ८ क्षेत्र ३.७२.३ 
हे . आर. ही जमीन नवी मुंबई प्रकल्पासाठी आवश्यक असून सदर जमीनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे . सदर भूसंपादन शहर व औद्योगिक 
विकास महामंडळ , अर्थात सिडको करीता नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत शहरीकरण व संदर्भिय विकास या सामाजिक प्रयोजनासाठी करण्यात 
येत आहे. 

नवी मुंबई हे शहर मुंबईची गर्दी कमी करण्याचे साधन राहिले नसून एक आकर्षण केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईचा अंतर्भाव आता स्मार्ट 
सिटीच्या यादीमध्ये झाला आहे. यामुळे नवी मुंबई प्रकल्पाचा विस्तार नवीन टप्प्यावर पोचला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट सिटीच्या 
निर्माणाकरीता अनेक नवीन सोयीसुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत पनवेलच्या आसपासच्या 
गावांचा विकास करण्याची योजना आहे. यामध्ये आदई, आसूडगाव, काळंद्रे, ओवे, भिंगारी, इ. गावांचा समावेश होतो. नवी मुंबई प्रकल्पाचा 
विस्तार व समग्र विकासाकरीता प्रस्तावित जमीनीची आवश्यकता आहे . सिडको मार्फत या जमीनीचा वापर विकासकामांकरीता व नागरी 
सुविधांसाठी होणार असून त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांना होणार आहे. 

आसूडगाव हे पनवेलपासून केवळ ३ कि.मी. अंतरावर आहे. या गावाची बरीच जमीन नवी मुंबई प्रकल्पाकरीता १९ ७२ साली संपादीत 
करण्यात आली. गावठाण व लोकवस्ती पूर्वीप्रमाणेच असून सध्या १००० च्या वर घरे आहेत . आजूबाजूला वेगाने नागरीकरण झाल्यामुळे 
शेती व्यवसाय पूर्वीच बंद पडला. नागरिक विविध व्यवसाय व नोकरीधंद्यामध्ये गुंतलेले दिसतात. २०१७ साली हे गांव पनवेल महानगरपालिकेत 
समाविष्ट करण्यात आले. 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील.- विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नेमणुक करण्यात आलेली नाही . 


~ 


पनवेल , 


वंदना सुर्यवंशी, 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

मेट्रो सेंटर क्र . १ पनवेल . 


दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५ , २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० ३५ 


BY THE OFFICE OF THE DEPUTY COLLECTOR 


(LAND ACQUISITION ), METRO CENTRE 1 , PANVEL 


NOTIFICATION 


No. LA /Kat - 1/Aasudgaon /Kalam 11 /2018 / 1278.— Whereas , theGovernment of Maharashtra vide 
Government Notification , Revenue and Forest Department , No. MIS - 11 /2014 /C.R . 77 / A - 2 , dated 
the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) issued in exercise of 
the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ), 
has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in 
clause (za ) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors , the 
Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of 
the said Act ; 

And whereas, it appears to the Collector of Raigad District being the appropriate Government 
in view of the said Notification that land more particularly described in Schedule I appended 
hereto (hereinafter refered to as “ the said land ”) , is needed or likely to be needed for the public 
purpose (hereinafter referred to as “ the said public purpose ” ), a statement of the nature there 
of is contained in Schedule II appended hereto ; and therefore, it is hereby notified under the 
provisions of sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed 
for the public purpose . 

And whereas, the reasons necessitating the displacement of the affected persons in view of 
the proposed land acquisition are contained in Schedule III appended hereto (if there is any 
displacement then state the reasons in this Schedule ) ; 

And whereas, the particulars of the Social Impact Assessment is contained in Schedule IV 
appended hereto ; 

And whereas, the particulars of an Administrator appointed for the purpose of rehabilitation 
and resettlement under sub -section (1) of section 43 is contained in Schedule V appended hereto . 

Now , therefore , it is informed that as per sub -section (4 ) of section 11 of the said Act, no person 
shall make any transaction of said land or part therefore create any encumbrances on said land 
from the date of publication of this Notification till such time as the proceedings under Chapter 
IV of the said Act are completed : 

Provided that , the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part 
there of exempt in special circumstanced to be recorded in writing, such owner from the operation 
of the above provision : 

Provided further , that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of 
this provision shall not be made up by the Collector. 

It is further declared that according to sub -section (5 ) of section 11 of the said Act, the collector 
is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by 
sub-rule (3 ) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) Rules , 2014 ( hereinafter referred as the said 
Rules ) ; 

And whereas, under clause (g ) of section 3 of the said Act, the Collector being the approprite 
Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition ), Metro Centre 1, Panvel 
to perform the functions of a Collector under the said Act. 

Schedule 1 

Description of land 
Name of village Asudgaon Taluka, Panvel, District Raigad 


Sr. No. 


Survey or Gat No. 

59/8 


Approximate Area (HR ) 

3-72-3 


1 . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २ ९-डिसेंबर ५, २०१८/ अग्रहायण ८-१४ शके १९ ४० 

Schedule II 
Statement on the nature of public purpose 
Name of the Project 

: Navi Mumbai Project . 
Description of Project Work : Mauje Asudgaon Tal. Under the Navi Mumbai 

Project at Panvel, is essential for the future 

development. 
Benefits to the Society 

: In view of the in creating urbanization and 

industrial importance as well as tourism in 
Navi Mumbai the development and expansion 
of the city will be necessary in the coming 
decade . 


Schedule III 
The reasons necessitating the displacenent of the affected persons : No such care . 


Schedule IV 
Summary of the SIA (as given by the agency of conducting the SIA ) : 

A land parcel admeasuring 3-72-3 ha/r, survey No. 59/8 situated in Asudgaon , Block Panvel, 
Dist. Raigad is proposed for land acquisition for Navi Mumbai Project of CIDCO ; under the new 
Land Acquisition Act, 2013 . 

Navi Mumbai though was initially created as a twin city to reduce the burden on Mumbai 
has now become an attraction and destination for investors and Business growth . Navi Mumbai 
will soon develop as a smart city under the new Smart City Scheme and hence the infrastructure 
and growth prospectus have reached new hights. Panvel town and the villages around Panvel are 
included in the Smart City and hence will be development into urban centres . These include 
Asudgaon , Adai, Owe, Bhingari and adjoining regions . The land in these villages is being acquired 
for development of various infrastructures for the Smart City . 

Asudgaon is located 3 kms. from Panvel town . Most of the land of this village was acquired in 
1972 for Navi Mumbai Project. However the gaothan area was intact and at present there are 
over 1000 households in Asudgaon . Due to urbanization and development of area around 
Asudgaon ; agriculture and farming activity is no more in existance . The residents are engagad 
in private jobs, petty shop and business . This village has been included in the newly formed 
Panvel Municipal Council from 2017 . 

Schedule V 
Particulars of an Administrator appointed : 

As there is no displacement of any individual. Administrator is not appointed in this 


case . 


Panvel, 
Dated the 17th November 2018 . 


VANDANA SURYAWANSHI, 
Deputy Collector (Land Acquisition ), 

Metro Centre 1 , Panvel. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


